भूमि अभिलेख विभागातील गट “क' पदसमूह-२ 
मधून उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट a या 
संवर्गात तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: पदोन्न -०८२३/प्र.क्र.३५६/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ०१.०२.२०२४ 


वाचा: १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दिनांक १४.०७.२०२१. 
२) शासन आदेशा, महसूल व वन विभाग, क्र.पदोन्न -०८२३/प्र.क्र.३५६/ई-६, दिनांक ०४.१२.२०२३. 

शासन आदेशा: 

भूमि अभिलेख विभागातील गट -क*पदसमूह-२ या संवर्गातील सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतून पात्र ठरलेल्या 
खालील कर्मचाऱ्यांना उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट “ब (वेतनश्रेणी एस-१५-४१८००-१३२३००) या संवर्गात वाचा क्र.२ 
मधील शासन आदेशान्वये वाचा क्र.१ मधील अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार महसुली विभाग वाटप करुन सदर 
आदेशातील अनु. क्र.२ येथील कर्मचारी श्री.धनंजय चंद्रकांत कदम, यांची तात्पुरती पदोन्नतीने स्तंभ ४ मध्ये नमूद केलेल्या 
ठिकाणी पदस्थापना करण्यात आली होती. आता सदर आदेझातील श्री.धनंजय चंद्रकांत कदम, यांच्या पदोन्नतीने देण्यात 
आलेल्या पदस्थापनेमध्ये अंडात: बदल करुन त्यांची सुधारित पदस्थापना स्तंभ ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नांव | वाटप केलेला | पदीन्नतीनंतर पुर्वीच्या पदोन्नतीनंतर सुधारित 
महसुली विभाग | पदस्थापनेचे ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 
1 | 2 3 8 ie 
२ | श्री.धनंजय चंद्रकांत । पुणे विभाग उप अधिक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधिक्षक भूमि अभिलेख 
कदम शहर मापन क्र.१ सोलापूर । माण-दहिवडी, सातारा 


२. वाचा क्र.२ मधील शासन आदेडा दिनांक ०४.१२.२०२३ मधीळ इतर अटी व adi त्याच राहतील. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२०११८२४२८९७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY 
SHANKARRAO INGLE = 
(संजय इंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.रा., पुणे. 


शासन Sal क्रमांकः पदोन्न -0823/प्र.क्र.356/ई-6 


प्रत: 


मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

अपर जमाबंदी आयुक्‍त आणि अतिरिक्‍त संचालक भूमि अभिलेख, जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि 
अभिलेख यांचे कार्यालय, पुणे. 

उप संचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालय, पुणे (सर्वसाधारण/भूमापन/ एकत्रिकरण/ 
नागरी भूमापन). 

उप संचालक भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे. 

संबधीत अधिकारी (द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.रा), पुणे.) 

कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


